ब्ळो 





१४] समद्रातील तेलाचा 


लेखक: नॉर्मन बेट 





समुद्रातील तेलाचा 
शोध 


मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 








“मासे पकडून पकडून दमले मी,” कोळंबी पकडणाऱ्या 
नावेने कुरकुर केली. “मला दिवसभर अवजड जाळं वाहून 
न्यायचा कंटाळा आलाय. मत्रा काहीतरी वेगळ करायचंय!” 





“आम्ही सगळेच तेल शोधत फिरत असतो,” आगबोट 
“मासे पकडून तू थकली असशील तर आम्हाला तेल उत्तरली. “मजूर, इंजीनिअर, आगबोट, नावा, पडाव, क्रेन, 
शोधायला मदत कर!” जवळून जाणारी एक आगबोट म्हणाली. इंजिन आम्ही सगळेच! आम्ही त्याला तेलासाठी खोदकाम 


तिच्या चिमणीतून निघणाऱ्या काळ्या धुराने ती खेचून नेत 
असलेल्या जड पडावाला झाकून टाकले होते. 


म्हणतो.” 


कोळंबी पकडणाऱ्या नावेने तिचे अवजड जाळे फेकून 
“कोण शोधतं तेल?” कोळंबी पकडणाऱ्या नावेने विचारल्रे. दिले आणि ती आगबोटीच्या मागे जाऊ लागली. 


“तेल पाण्यात मिळतं का?” नावेने विचारल्रे. 










“नाही,” आगबोट म्हणात्री. “ते पाण्याच्या तळाशी 
असलेल्या जमिनीच्या हजारो फूट खाली मिळतं. आम्ही खोल 
खड्डा खणतो त्याच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी. मग तिथलं तेल 
पंपाद्वारे वर खेचतात आणि त्यापासून इंधन बनवतात. या 
इंधनावर रेल्वे, जहाजं आणि विमानं चालतात.” 


वी 
1 
क बा जि लँ | 
्ी ढ ी क ( ह 
ह ७ 
४ ल की जक 
या री > > व न्न कळ 
२५». किक ह न म टू र न 
कं च त 
व क .. ' स न ह ह ला 
य "ति 
व डा क की चव % क 
* 
भक >. ह “ - - >[. आ 
|| 


१ कक 


भद. त च 
> क की, 2 "द 














तिथे एक डिझेल क्रेन उभी होती. “चला, तू योग्य वेळी 
आपल्या पडावासोबत पोहोचलीस इथे!” क्रेन बडबडली. 


हे ऐकून कोळंबी पकडणारी नाव उत्तेजित झाली. हे काहीतरी वेगळं होतं! 
“मी तेल शोधायला काही मदत करू का तुमची?” तिने विचारले. 
“मला मदत करायला तू खूप छोटी आहेस,” आगबोट म्हणाली, “पण मग क्रेनचे लांब हात पडावाच्यावर सरकले. हाताच्या 
तू आमचं काम बघू शकतेस.” मग शक्तिशाली आगबोट अवजड पडाव मागे- टोकाला असलेला यांत्रिक पंजा पडावातील रेती आणि 
पुढे खेचू लागली, त्याला जोराचा धक्के देऊ लागली. हळूहळू पडाव नव्या शिंपल्यांच्या ढिगापर्यंत पोहोचला. मग क्रेनचे गियर फिरू 
तेलविहिरीचे खोदकाम करायच्या जागी पोहोचला. लागले, आवाज करू लागले. 


मग क्रेनच्या पंजाने आपल्या मुठीत भरलेले शिंपले काढून 
समुद्रात फेकून दिले. त्यामुळे पाण्यात लाटा उसळल्या आणि 
कोळंबीची नाव हेलकावे खाऊ लागली.. 

“तुम्ही तेल शोधताय का?” तिने विचारले. “मी तुम्हाला 
मदत करू शकते का?” 

“मला मदत करायला तू खूप लहान आहेस,” क्रेन तुच्छतेने 
म्हणाली. “मी समुद्रात रेती-शिंपत्रे फेकून मोठ्या पडावासाठी एक 
भक्कम पाया तयार करतोय. नंतर तो पडाव तेतल्राची विहीर 
खोदेल. त्याला विचार, काही मदत हवी का म्हणून.” 


ह.य वड हु.“ “:- “54 
2: 













कक. >> 












खोदकाम करणारा मोठा पडाव पाण्यात ताठ उभा राहिला. 
त्याचा वरचा मजला यंत्र, मजूर, खोपटी आणि क्रेन यांनी 
भरून गेला. शक्तिशात्री आगबोटी त्याला खेचून नेऊ लागल्या. 
कोळंबीची नाव त्याच्या जवळ गेली. “वाटेतून दूर हो!” 
आगबोटी गरजल्या. 





अनेक आगबोटींनी खोदकामाच्या मोठ्या पडावाला खेचून, इंजीनिअरांनी पडावाची इंजिने सुरू केली, त्याचे व्हाल्व 
ढकलून, ढोसून, धक्का देऊन रेती-शिंपल्यांच्या ठीगाच्या उघडले आणि मग तो मोठा पडाव पाण्यात बुडू लागला. 
भक्‍कम पायावर नेऊन थांबवला. “माझी इंजिनं सुरू करा! माझे “इथेच तेलविहीर खोदायला हवी. दूर राहा सर्वानी!” तो 
पंप सुरू करा!” मोठ्या पडावाने आदेश दिला. ओरडला. “मी समुद्राच्या तळाशी जातो आता!” 





काहीच क्षणात, सगळ्या नावा मागे गेल्या. पडाव 
पाण्याच्या खाली, खाली, खाली जाऊ लागला. तो खोल, 
खोल बुडू लागला. तो जलद, जलद गतीने तळाशी 
गेला. आता फक्त त्याचा वरचा मजलाच पाण्याच्या वर 
राहिला. 





“सगळी अवजारं आणा. 


पाईप आणा. 
खोदकाम करणाऱ्या क्रेन आणा. 


आता मी खोदकाम करायला सज्ज आहे!” 
मोठया पडावाने गर्जना केली. 





“मी इथं आहे,” पडाव ओरडला. 


“क्रेन आणि पडाव कुठायत? 


“मी काम करायला तयार आहे.” 
नावा आणि आगबोटी कुठायत? 


“आम्ही इथे आहोत,” नावा आणि आगबोटी किचाळल्या. 
“आम्ही खोदकाम करणाऱ्या मनोऱ्याचं सगळं सामान, पाईप 
आगबोटी आणि नावा आपलं सामान घेऊन पळत आल्या. वगैरे आणलंय. आम्हीही तयार आहोत!” 


आपल्याला घाई करायत्रा हवी. वादळ येतंय!” 








मजबूत क्रेन असलेला पडाव वेगाने काम करू लागला. 
त्याची इंजिने गरजू लागली, त्याच्या तारा खेचू लागल्या 
आणि त्याच्या लांब हातांनी खोदकाम करणाऱ्या मनोऱ्याचे भाग 


मग मजूर, इंजीनिअर लोक धावल्रे आणि त्यांनी 
मनोऱ्याचे भाग एकावर एक जोडले. मनोरा उंचच उंच होऊ 
लागला. नावा आणि छोट्या पडावांनी आणखी सामान, तारा 


उचलून पडावाच्या फलाटावर व्यवस्थित ठेवले. आणि यंत्रे आणल्री. मग मनोऱ्याचे काम पर्ण झाले. 


चा 
जल 


“ **>* 


ळक 
५ 0. विक... आ. 





24 अकळ - शश ७०१ आर्जवी 
“आता खोदकामाचा पाईप आणा,” मोठया पडावाच्या 
फत्राटावरीलर इंजीनिअर लोकांनी आदेश दिला. “आपल्यात्रा दहा 
हजार फूट खोदायचंय, तेव्हा कुठे तेल मिळेल. लवकर! वारे 
वेगाने वाहू लरागलेयत.” 


आगबोटींनी पाईपने भरलेले पडाव आणले. “पाईप 
खोदकाम फलाटावर न्या,” इंजीनिअरांनी आदेश दिला. “पाईप 
मनोऱ्यावर चढवा. लवकर -लवकर, आभाळ अंधारू लागलंय!” 





यंत्रांनी पाईप उचलून मनोऱ्यापर्यंत नेताना ते यंत्रांचा, तारांचा आणि पाईपांचा आवाज पाण्याला 
एकमेकांवर आदळले आणि घणघण आवाज झाले. आदळून लाटा उत्पन्न झाल्या. या लाटा कोळंबीच्या 
लवकर! लवकर! मजूर माकडांसारखे वर चढले आणि नावेला आपटल्यावर ती हिंदकळू लागली. नाव 
त्यांनी प्रत्येक पाईप योग्य त्या जागी जोडला. अधिकाधिक नजिक येऊ लागली. 


“खोदकामाचं ड्रील यंत्र सज्ज ठेवा!” इंजीनिअरांनी 
आदेश दिला. मजुरांनी ड्रील यंत्राच्या खालच्या टोकाला 
खोदकामाचं छोटं यंत्र लावलं. या छोट्या यंत्राला धारदार 
फिरणारे दात होते. जमिनीखालच्या खडकांचा भुगा 
करत ते खोलवर शिरणार होते. मजुरांनी हे यंत्र 
पाण्याखाली समुद्राच्या तळापर्यंत उतरवले. 





<"* >. आहा आ १. ४ वा 


शक्तिशाल्ली इंजिनांनी पाईपला जखडून ठेवले आणि 
त्याला एका विशाल ड्रीलसारखे फिरवले. मोठे ड्रील यंत्र 
समुद्रतळाशी जमिनीखाली खोल, खोल छिद्र करू लागले 
तसे मोठा पडाव थरथरू लागला, इंजिने गाऊ त्रागत्री, 
पाईप आणि साधनांची आदळआपट होऊन आवाज होऊ 
लागले. 








कोळंबीची नाव खोदकाम फत्राटाखाली वाहात गेली. 
तिला जोरदार लाटांची जाणीव झाली. तिला समुद्रतळाशी 
खडकांचा भुगा करणाऱ्या ट्रील यंत्राचा आवाज येऊ लागला. 
ड्रील यंत्र जेवढे खोलवर जात होते तेवढेच वेगाने फिरत होते. 
पडावाला लाटांचे तडाखे बसू लागले. वारा अधिकाधिक वेगाने 
वाहू लागला. ड्रील यंत्राने खोलवर, अधिक खोलवर खडकांचा 
भुगा करण्याचे काम सुरू ठेवले. 





वेगवान वाऱ्यांमुळे मोठ्या पडावावर पाण्याच्या लाटा 


“थांबा!” मोठा पडाव गरजला. 
उसळू लागल्या. 


इंजिने थांबली. ड्रील यंत्रे थांबली. पण मजूर 
मजुरांना किनाऱ्यावर न्यायला नावा बोलवा! किनाऱ्याकडे फत्राटावरच अडकले. 


“भयानक वादळ येतंय! इंजिनं थांबवा! ड्रील यंत्र थांबवा! 


जा!” ते पडावावरून बाहेर पडू शकले नाहीत. 


१ टच / य ह, सतुझ 2५. 
वादळामुळे नावा त्यांच्यानजिक पोहोचू शकत नव्हत्या. लाटा 


आणि वाऱ्यांनी प्रत्येक नाव खोदकाम फत्राटाला आपटून उध्वस्त 
करायचा प्रयत्न केला. “ती बघा कोळंबी पकडणारी नाव!” आगबोटी 
किचाळल्या. “छोटीशी असली तरी ती न आपटता फलाटाखाली 
गेलीय.” 





“ती मजुरांना सुरक्षितपणे किनाऱ्यावर पोहोचवेल!” 








- फतल्राटावरील मजुर तिच्यात उड्या मारू लागले. “सगळे 
आले!” कोळंबीची नाव ओरडून म्हणाली. 


मग कोळंबीची नाव खोदकाम फत्राटानजिक आली. एका 
लाटेने तिला वर हवेत उसळवले. “जवळ ये!” फत्राटावर 


अडकलेल्या मजुरांनी विनंती केरी. छोटीशी कोळंबीची नाव “चला किनाऱ्याकडे निघू!” 
फत्राटाखाली सरकली. लाटेने तिला वर उसळवताच - वादळ दोन दिवस दोन रात्र सुरू होते. या वादळात मोठा 
खोदकाम पडाव अगदी एकाकी पडला. 





वादळ संपल्यावर, नावा आणि मजूर परतले. खोदकाम करणारा 
मजबूत पडाव खंबीरपणे उभा होता, पुन्हा काम करायला सज्ज होता! 


“कोळंबीची नाव कुठाय?” पडावाने विचारले. “तिने आपल्याला 
मदत केल्लरीय वादळात. तिला काम करायचं असेल तर माझ्याकडे 
पाठवा.” 


“बघा, मी खूप छोटीसुद्धा नाहीये?” कोळंबीची नाव म्हणाली. 


“तू मदत करण्याइतपत नक्‍कीच मोठी आहेस,” खोदकाम 
करणारा पडाव म्हणाला. “तू माझ्यासाठी सामान आणू शकतेस 
- छोटं-मोठं सामान आणि तुटलेल्या वस्तू.” 





छोटीशी कोळंबीची नाव उंच फलाटाकडे गेली. क्रेनने खणा (लिटल नागा जायला णा इहवट आणा 
तिच्यात खोके, टोपल्या आणि पिंपे उतरवली. “आज मिळेल तेल आपल्याला?” कोळंबीच्या नावेने 
विचारले. 


“हे सामान किनाऱ्यावर ने!” मोठ्या पडावाने आदेश 
र “उद्या मिळेल का तेल?” 





साठ दिवस आणि साठ रात्री छोटीशी कोळंबीची नाव 
मदत करत राहिली. तिने नवं सामान आणि तुटलेल्या वस्तू 
यांची ने-आण केल्ली. साठ दिवस आणि साठ रात्री कर्कश 
आवाज करत ड्रील यंत्र खोल, खोल, खोल - थेट खात्री दहा 
हजार फुट खोलपर्यंत खोदत गेले. 


“नाही,” पडाव उत्तरला. “आज-उद्या आपल्याला तेल 
सापडणार नाही. तेल मिळण्यासाठी साठ दिवस, साठ रात्री 
आपल्याला ड्रील यंत्राने खोदकाम करत राहावं लागेल.” 








हा खडखडाट मोठा, मोठा होत गेला! मजूर धावले, इंजीनिअर 
धावले, नावा आणि आगबोटी मागे जाऊ लागल्या. काळ्या रंगाचे 
कच्चे दुर्गंधीयुक्त तेल पाईपमधून उसळून बाहेर आले! “सुरक्षा 
व्हॉल्व बंद करा, लवकर!” 


अचानक ड्रील यंत्र थांबले! 


मग इंजिन बंद झाले, मजुरांनी काम बंद केले, नावा 
थांबल्या आणि यंत्रांचे आवाज थांबले. डिलिंग फत्राट थरथरू 


लागला. ड्रील पाईपमधून मोठा खडखडाट ऐकू येऊ लागला. | यातवाय 
“लवकर बंद करा!” इंजीनिअरांनी आदेश दिला. 





कोळंबीच्या नावेला वाटले की आपल्यावर काळा पाऊस 
पडला. तेलाने तिच्या खिडक्या धूसर झाल्या. ती काळ्या 
पाण्यातून मार्ग काढत स्वच्छ, खुल्या समुद्राकडे जाऊ 
लागली. 


“तेलाचं कारंजं बंद करा, नाहीतर स्फोट होईल!” चिकट 
तेल सववत्र पसरू लागले. मजूर, यंत्र, नावा आणि पडाव त्यात 
भिजून गेले. तेलाच्या काळ्या तवंगाने पाणीही काळे झाले. 
मजुरांनी त्वरा केली. त्यांनी सुरक्षा व्हॉल्व बंद करून तेलाचे 


नव “त का निघन जातेयस? कठे जातेयस?” नावांनी आणि 
कारंजे बंद केले. भै 9 > 


पडावांनी विचारले. 


समास 





“तेत शोधायचं माझं काम पर्ण झालं!” ती उत्तरली. 

“मासे पकडण्याच्या तलनेत हे काम खराब आहे!” स्वच्छ लाटांनी 
नावेच्या कडांवरचे तेल धवन काढले, पाण्याच्या तषारांनी नावेच्या 
खिडक्या साफ केल्या, समुद्राच्या स्वच्छ हवेने तेलाची दुर्गधी पळवून 
लावली. नाव अधिकाधिक दूर गेली. “मी तेल का शोधू?” ती गाऊ 
लागली, “मासे पकडणं कितीतरी सोपं काम आहे!” 


